महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १११५/प्र.क्र. ७८/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०१८ 


संदर्भ - १) समक्रमांकाचे दिनांक २१.०७.२०१५ रोजीचे आदेशा 
2) समक्रमांकाचे दिनांक ०१.०६.२०१७ रोजीचे आदेशा 
३) समक्रमांकाचे दिनांक ३०.०७.२०१८ रोजीचे आदेशा 


आदेडा 


श्रीमती सु.दि.पवार, कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन क्र.(१) 
येथील आदेशान्वये गृहनिर्माण विभागाच्या अधिपत्याखालील शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित या 
कार्यालयातील सहायक व्यवस्थापक या पदावर दोन वर्ष कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन 
देण्यात आल्या होत्या. श्रीमती पवार, कक्ष अधिकारी ह्या शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित या 
कार्यालयात दिनांक ०१.०८.२०१५ पासून कार्यरत आहेत. श्रीमती पवार कक्ष अधिकारी यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस संदर्भाधीन क्र.(२) येथील आदेशान्वये एक वर्षाकरिता मुदतवाढ देण्यात आली 
असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक ३१.०७.२०१८ रोजी संपुष्टात आला आहे. 


या आदेशान्वये श्रीमती पवार, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या काळावधीस एक वर्षाकरिता 
म्हणजेच दिनांक ३१.०७.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र. (३) येथील, श्रीमती 
पवार यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीच्या सेवा प्रत्यार्पित करून त्यांची पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभागात 
करण्याबाबतचे आदेश या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२६१७४०५०१८०७ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan 


Bhimrao Gurav 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती सु.दि.पवार, सहायक व्यवस्थापक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित, ५ वा मजला, 
गृहनिर्माण भवन, बांद्रा (पृ), मुंबई 
प्रत, 
१ अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११५/प्र.क्र. ७८/१४-ब 


२ अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

३) अपर मुख्यसचिव, झालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

8) सह सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

५ सह/उपसचिव (आस्थापना), शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

६ सह/उप सचिव (गृनिधो-२), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 

७ व्यवस्थापकीय संचालक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित, ५ वा मजला, गृहनिर्माण 
भवन, बांद्रा (पृ), मुंबई. 

८) निवडनस्ती/ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


